श्री. सुधाकर WY USS, अपर संचालक औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांना संचालक 
गट-अ, या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औसुवआ-०६२०/प्र.क्र.६४/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ- १) सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ओ/१६-ब, 
दि.१९/११/२०१६ रोजीचा शासन निर्णय. 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र३१२ओ/१६-ब, 
दि.२९/१२/२०१७ रोजीचे पत्र. 
3) या विभागाचे क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.३२३/प्रशासन ३, दि.३१/०७/२०१९ रोजीचे 
आदेशा. 
४ सामान्य प्रशासन विभागाचे क्रमांक- ईएसबी-११२०/प्र.क्र.५५/१३, दि.०५/०१/२०२१ 
रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय: 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री.सुधाकर प्रभू राठोड, अपर 
संचालक यांना संचाळक, गट-अ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य या एकाकी पदावर 
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 येथील दि.०५/०१/२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्राप्त शिफारशीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.१९/११/२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घोषीत करण्यात आलेले नियुक्‍ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. डॉ. महेंद्र कल्याणकर, भा.प्र.से, आयुक्‍त, कामगार, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे संदर्भ क्र.३ येथील 
आदेशान्वये सोपविण्यात आलेला संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार या शासन निर्णयान्वये संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२२१७०९५०२३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
MEGHASHYAM 


BHIVA NAWAR 


(मेघःऱयाम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे -कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०६२०/प्र.क्र.६४/कामगार-१ 


प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव- 


. डॉ. महेंद्र कल्याणकर, भा.प्र.से. आयुक्‍त, कामगार, महाराष्ट्र राज्य 

. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. श्री.सुधाकर प्रभू राठोड, अपर संचालक, औ.सु.व.आ. संचालनालय, वांद्रे (पू), मुंबई. 
९. 


कक्ष अधिकारी, प्रशासन-३, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती (कामगार -१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


